वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग 
पहिला, उपविभाग एक अन्वये वन 
विभागातील अधिकाऱ्यांना विभाग प्रमुख, 
प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय 
प्रमुख म्हणून घोषित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: एफडीएम -२०१६/प्र.क्र.३३०/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ०८ नोव्हेंबर, २०२१ 


'वाचा:- महसूल व वन विभाग,श्ासन निर्णय, क्रमांक-एफडीएम-२०१६/प्र.क्र.३३०/फ-२ 
दि. १.१.२०२१ 

प्रस्तावना:- 

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय दि.०१.०१.२०२१ नुसार वित्त विभाग, शासन निर्णय 
दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, उप विभाग-१ 
मधील अनुक्रमांक १, २ व ३ मधील नियम क्रमांक २ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून वन विभागासाठी विभाग प्रमुख, प्रादेशिक विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहेत. सदर काही पदनामांच्या मराठीतील नावांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व 
त्यांची इंग्रजी भाषेतील पदनामे नमूद करावयाची राहीली असल्याने त्यामध्ये योग्य ती सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शुध्दीपत्रक:- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका- 
१९७८ भाग पहिला, उप विभाग-१ मधील अनुक्रमांक १, २ व ३ मधील नियम क्रमांक २ नुसार प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून वन विभागासाठी महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय 
दिनांक १.१.२०२१ मध्ये नमूद केलेल्या खालील 


अ.क्र. | विभाग प्रमुख / प्रादेशिक विभाग पदनाम 
प्रमुख /कार्यालय प्रमुख 
| विभाग प्रमुख प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

वनसंरक्षक (सर्व) 

महासंचालक, वन प्रशिक्षण संस्था, कुंडल 
संचालक वन प्रशिक्षण अकादमी, चंद्रपूर 


शासन शुध्दीपत्रक HAH: एफडीएम -२०१६/प्र.क्र.३३०/फ-२ 


२ प्रादेशिक विभाग प्रमुख/ प्रादेशिक | उप वनसंरक्षक (सर्व) 
कार्यालय प्रमुख उप संचालक (व्याघ्र राखीव क्षेत्र) (सर्व) 
विभागीय वन अधिकारी (स्वतंत्र कार्यालय 
असलेले) 
स्वतंत्र उपविभागाचे उप विभागीय वन अधिकारी 
संचालक, वन प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 
वन अभियंता 
३ कार्यालय प्रमुख सहायक वनसंरक्षक (स्वतंत्र कार्यालय असलेले) 
वनक्षेत्रपाल (स्वतंत्र कार्यालय असलेले) 
या पदनामांऐवजी 
अ.क्र। विभाग प्रमुख पदनाम Authorities 
/ प्रादेशिक 
विभाग प्रमुख 
/कार्यालय 
प्रमुख 
| विभाग प्रमुख | प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल Principal Chief Conservator of Forests 
प्रमुख), म. रा., नागपूर ( Head of Forest Force), M.S., Nagpur 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी Principal Chief Conservator of Forests (All) 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी Additional Principal Chief Conservator of 
Forests (All) 
मुख्य वनसंरक्षक (ad) Chief Conservator of Forests (All) 
वनसंरक्षक (ad) Conservator of Forests (All) 
महासंचालक, कुंडल विकास, Director General, Kundal Academy of 
प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी Development, Administration and 
(वने) कुंडल Management (Forests) Kundal 
संचालक, चंद्रपुर वन प्रशासन, Director, Chandrapur Forest Academy of 
विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, Administration, Develooment and 
चंद्रपुर Management, Chandrapur 
२ | प्रादेशिक उप वनसंरक्षक (सवी Deputy Conservator of Forests (All) 
विभाग उप संचालक (व्याघ्र राखीव) Deputy Director (Tiger reserve) 
प्रमुख/ विभागीय वन अधिकारी (स्वतंत्र Divisional Forest Officer ( Independent 
प्रादेशिक कार्यालय असलेले) office) 
कार्यालय स्वतंत्र उपविभागाचे उप विभागीय Sub Divisional Forest Officer ( Independent 
प्रमुख वन अधिकारी Sub Division) 
संचालक, वन प्रशिक्षण संस्था (सवी | Director, (Forest Training Institute) (All) 
वन अभियंता Forest Engineer 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एफडीएम -२०१६/प्र.क्र.३३०/फ-२ 


३ | कार्यालय सहायक वनसंरक्षक (स्वतंत्र Assistant Conservator of Forest 
प्रमुख कार्यालय असलेले) (Independent office) 
वनक्षेत्रपाल (स्वतंत्र कार्यालय Range Forest Officer (Independent office) 
असलेले) 
असे वाचावे. 


सदर INA शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥कीवा95॥॥89.90९.॥॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१११०८१२४२२८९११९ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


SUNIL PANDURANG ®: 
PANDHARE 


}1 9A7AEEAC77EAE7CDEA272D75 
PANDURANG PANDHARE 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


१) मा. मंत्री (वने)/मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) सर्व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) 
) 


४) Ud अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५) सर्व मुख्य वनसंरक्षक 
६) सर्व वनसंरक्षक 
७) सर्व उप वनसंरक्षक /विभागीय वन अधिकारी 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
९) सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय),महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) सह सचिव/उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) सर्व कार्यासन अधिकारी, (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
93) निवडनस्ती , फ-२ कार्यासन,महसूल व वन विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


